जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांचे पदनामात प्रमुख 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा व अतिरिक्त जिल्हा 
न्यायाधीठा, सातारा यांचे पदनामात जिल्हा 
न्यायाधीश १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश असा 
बदल करुन त्यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीडीओ १२२२/प्र.क्र.१५२/का.११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २० मार्च, २०२३. 
वाचा-: 
१) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे No.B(W)A-9298/2004/92 33/3982, 
दि.२७.०९.२०२२ 
२) जिल्हा व सत्र न्यायालय, सातारा यांचे जा.क्र.१५९७९/२०२२,दि.१२.०९.२०२२ व 
जा.क्र.२००९/२०२३,दि.०३.०२.२०२३. 
३) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे अधिसूचना ॥(०.५-१२०१/२००६,दि.३१.०७.२००६. 
४) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे अधिसूचना शुध्दीपत्रक ५०.॥-१२०१/२००६, 
दि.०५.०९.२००६. 
प्रस्तावना:- 
मा.उच्च न्यायालयाच्या संदर्भांकित अ.क्र. ३ व ४ च्या अधिसूचनेन्वये जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीडा यांचे पदनामात “प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश” असा व अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश, 
सातारा यांचे पदनामात “जिल्हा न्यायाधीश १ व अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीश” असा बदल करण्यात 
आलेला आहे. त्यानुसार मा.उच्च न्यायालय, मुंबई व जिल्हा व सत्र न्यायालय, सातारा यांनी 
संदर्भाकित अ.क्र.१ व २ अन्वये केलेल्या विनंतीनुसार प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व जिल्हा 
न्यायाधीश १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सातारा यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

जिल्हा व सत्र न्यायालय सातारा येथील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या पदनामात 
बदल करुन खालीलप्रमाणे नव्याने आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. सदर आदेशा वित्तीय बाबींपुरतेच मर्यादित राहतील. 


अ.क्र आहरण व संवितरण | सध्याचे (जुने) आहरण व | नविन आहरण व संवितरण अधिकारी 
अधिकारी सांकेताक संवितरण अधिकारी | पदनाम 
पदनाम 


१ २३०१००४४७० DISTRICT AND | PRINCIPAL DISTRICT | AND 
SESSIONS JUDGE । SESSIONS JUDGE,SATARA 
(मराठी पदनाम- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश, सातारा) 


२ २३०१००४५४२ ADDL.DISTRICT DISTRICT JUDGE-49 AND 
JUDGE,SATARA ADDITIONAL SESSIONS JUDGE, 
SATARA 


(मराठी पदनाम-जिल्हा न्यायाधीडा १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सातारा) 


झासन निर्णय क्रमांकः डीडीओ १२२२/प्र.क्र.१५२/का.११ 


२. सदर झासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ 
मधीळ भाग पहिला, उप विभाग, १ मधील अनुक्रमांक ३, नियम क्रमांक २ अन्वये प्रशासनिक 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार तसेच महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ मधील 
नियम १५(३) व १५६ अन्वये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२०१५३४५४३८१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
HEMANGI AJIT कट ove OF WASH asta AND 


Wef4908844F3f0e391754221ba7b421d28c8665334415 


4A04D3293F61521D5E463E799884D63F 286, 
D6A5210C49CCE931861626D! 


SHETYE 1. 
(हेमांगी sez) 
कार्यासन अधिकारी 


) प्रबंधक (निरीक्षणे- 9), उच्च न्यायालय, मुंबई. 

) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जि.सातारा. 

) जिल्हा न्यायाधीश १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जि.सातारा. 

8) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा)महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.सातारा. 
) कक्ष अधिकारी का.२०/२३/२४/२५/,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


